अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला-मुलींसाठी 
सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय निवासी 
शाळेच्या ठिकाणात बदल करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०१८/प्र.क.३२६/शिक्षण-२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ जुले, २०२१ 


वाचा:-१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक- 
अजाशा-२००५/प्र.क्र.४३२/मावक-४,दिनांक १ जून,२००६ 

२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीसीएच-२००६/ 
प्र.क्र.३९५/मावक-४,दिनांक ४ जून,२००७. 

३. शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. बीसीएच-२००६/ 
प्र.क्र.३९५/मावक-४,दिनांक २५ एप्रिल, २००८. 

४. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/ शिक्षण/ 
बांधकामे/शानिशाकोंढा, ता.पवनी, जि.भंडारा/शुध्दी.निर्ग./का-५/२०१८-१९/२८९२, 
दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१८. 

५. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.सआसकभ/निवासी शाळा/ 
जागा बदल/२०१९-२०/१५४६, दिनांक ४ सप्टेंबर,२०२०. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक १ जून,२००६ अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला- 
मुलींसाठी प्रत्येक तालुक्यात एक अशा एकूण ३५३ शासकीय निवासी झाळा सुरू करण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. तसेच, संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक ४ जून,२००७ अन्वये पहिल्या टप्प्यात १०० 
शासकीय निवासी झाळांची ठिकाणे निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तथापि, पवनी, 
जि.भंडारा येथे निवासी शाळेसाठी जागा उपलब्ध झाली नसल्याने शासन शुध्दीपत्रक दिनांक २५ एप्रिल, 
२००८ अन्वये सदर निवासी शाळचे ठिकाण मौजे केसरवाडा, ता.लाखणी, जि.भंडारा असे करण्यात 
आले . परंतु, त्यानंतर मौजे केसरवाडा, ता.लाखणी, जि.भंडारा येथे देखील शासकीय निवासी 
शाळेसाठी जागा उपलब्ध झाली नसल्याने त्या ठिकाणी शाळा सुरू करता आली नाही. त्यानंतर मौजे 
कोंढा (कोसरा), ता.पवनी, जि.भंडारा येथे शासकीय निवासी झाळेसाठी जागा उपलब्ध झाली असल्याने 
या शाळेच्या ठिकाणात पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे:- 


am.) शासकीय निवासी शाळेचे यापूर्वीचे मंजूर शासकीय निवासी शाळेचे नवीन ठिकाण 
असलेले ठिकाण 
(शासन शुध्दीपत्रक दिनांक २५ एप्रिल,२००८ 
नुसार) 


| अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला-मुलींची | अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला-मुलींची 
न शासकीय निवासी शाळा मौजे केसरवाडा | शासकीय निवासी झाळा मौजे कोंढा (कोसरा), 
(वाघ), ता.ळाखणी, जि.भंडारा. ता.पवनी, जि.भंडारा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०१८/प्र.क.३२६/शिक्षण-२ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०७२९१२३४५६५०२२ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DINESH RAMCHANDRA 
DINGLE 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई, 
आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्‍तालय,पुणे 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा),महाराष्ट्र१,२ मुंबई/नागपूर 
६. प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण, नागपूर, 

. सहायक आयुक्‍त,समाजकल्याण,भंडारा, 
८. निवडनस्ती/शिक्षण-२. 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


